शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी 
प्रसिध्दी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी “अ” “ब” व “क” या वर्गवारीच्या 
जाहिरात संस्थाच्या सूचीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/कार्या-३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ एप्रिल,२०२३. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०१८/प्र.क्र.३४८/३४, 
दि.२० डिसेंबर, २०१८, 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०१७/प्र.क्र.२८७/३४, 
दि.१२ ऑक्टोबर, २०१७, 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४, 
दि.२१ जुले, २०१७, 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४, 
दि.१ जून, २०१८, 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२०/प्र.क्र.३३/का-३४, 
दि.१६ मार्च, २०२०, 
६) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/का-३४, 
दि.७ सप्टेंबर, २०२२, 
७) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.मावज-२०२२/प्र.क्र.१२९/का-३४, 
दि.३१ जानेवारी, २०२३ 
८) मावजचे पत्र क्र.वृत्तचित्र २०२३/शासन निर्णय मुदतवाढ/का-७/१, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ 
९) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग नस्ती क्र.मभूपु१२२३/प्र.क्र.9८(भाग-२)/सां.का-४ 
दि.१० एप्रिल, २०२३ रोजीची टिप्पणी. 
प्रस्तावना:- 
शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची प्रसिध्दी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार 
पाडण्यासाठी जाहिरात संस्थांची सूची (Panel of Advertising Agencies) उक्त संदर्भ क्र.५ येथिल 
दिनांक १६ मार्च,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तयार करण्यात आली होती. सदरहू शासन 
निर्णयानुसार त्यात नमूद जाहिरात संस्थांच्या सूचीस २ वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. सदर 
मुदत दिनांक १५ मार्च,२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध विभागांच्या 
योजनांची प्रसिध्दी तसेच जाहिरात विषयक कार्ये पार पाडण्यास व्यत्यय निर्माण झाल्यामुळे उक्त 
संदर्भाधीन दिनांक १६ मार्च,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचीबध्द केलेल्या जाहिरात 
संस्थाच्या सूचीस उक्त संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक ७ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तसेच, उक्त संदर्भ wh. येथील 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२२/प्र.क्र.१ २९/कार्या-३४ 


दिनांक ३१.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहिरात संस्थांच्या सूचीस दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्यामुळे व अद्याप नवीन 
जाहिरात संस्थांची सूची महांचाळनालयामार्फत तयार झालेली नसल्यामुळे, तसेच दिनांक 
१६.०४.२०२३ रोजी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यास अडचण 
निर्माण झाली असल्यामुळे दिनांक १६ मार्च,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील जाहिरात 
संस्थांच्या सूचीस मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १६ मार्च,२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचीबध्द 
केलेल्या “अ” “ब” व “क” या वर्गवारीच्या जाहिरात संस्थांना विहित कार्यपध्दतीचा व शासनाच्या 
विविध शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करुन प्रसिध्दीची कामे करुन 
घेण्यास दिनांक ०१ एप्रिल,२०२३ पासून पुढे नवीन जाहिरात संस्थांची यादी निश्चित होईपर्यंतच्या 
कालावधीपर्यंत एक वेळेची विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. निवडसुचीच्या उपयोगितेबाबतची कार्यपध्दती उक्त संदर्भ क्रमांक ५ येथील दिनांक १६ मार्च 
२०२० च्या शासन निर्णयात नमुद केल्याप्रमाणे राहील, नवीन जाहिरात संस्थांची यादी निश्चित 
करण्याबाबतची कार्यवाही महासंचालनालयाने तातडीने पूर्ण करावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७११/.॥१0घ89॥॥.90४.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१२१९४००५२००७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. व 
॥॥॥॥४॥॥॥२१01२॥0: 
NANDEKAR : 


(वि.मा.नांदेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 
) सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


Mm 2-० 0०८ WwW AN 


महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई. 
उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


N S&S 


““2 


qo) लेखाधिकारी (आहरण व संवितरण), मा.व ज.,मंत्राळय, मुंबई. 
११) कार्यासन व्यय - ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
१२) कार्यासन -२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
१३) निवडनस्ती (का.३४), सामान्य प्रशासन विभाग. मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


